Reg . No . NPCITY/ 236 /2018- 20 


FIRE 


Haar 


BREKICKAS 


KARAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २१ ] 


गुरूवार ते बुधवार, जून ७- १३, २०१८/ ज्येष्ठ १७-२३ , शके १९४० [ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८१ . 

अध्यक्ष , नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ (१ ) अन्वये भिवापुर शहराची विकास योजना 

तयार करण्याचा इरादा . 
क्रमांक न . पं . भु .- डि . पी .- १०७४ - २०१८ - १९ . 

भिवापुर नगर पंचायतीने तिच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १२६, दिनांक २८ -०२ - २०१८ अन्वये सरदह नगर पंचायतीच्या क्षेत्राधिकारातील 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३( १ ) अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे . 

भिवापूर नगर पंचायतीच्या कक्षेत येणा- या व त्यासाठीविकास योजना तयार करावयाची आहे . त्या क्षेत्राचा नकाशा नगर पंचायत कार्यालयात 
सुटीचेदिवसाखेरीज कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३( २ ) अन्वये नागरिकांस पाहण्यासाठी खुला 
ठेवला आहे . ज्या नागरिकांच्या विकास योजनेसंबंधी काही सूचना आणि हरकती असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
होईल त्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत भिवापुर नगर पंचायतीकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात म्हणजे उक्त अधिनियम कलम २३ , पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये भिवापुर नगर पंचायत त्याचा योग्य तो विचार करेल . 


भिवापुर : 
दिनांक २५ मे २०१८ . 


( अवाच्य ), 

अध्यक्ष , 
भिवापुर नगर पंचायत , भिवापुर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८२ . 

BY PRESIDENT,NAGAR PANCHAYAT 
Declaration of Intention to prepare Development Plan for Bhiwapur Town under Section 23 (1 ) of 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
No. NPB- DP- 1074-2018- 19. 

Bhiwapur Nagar Panchayat, Bhiwapur by its General Body Resolution No. 126 , dated 28- 02 - 2018 has declared its intention 
to prepare Development Plan of Bhiwapur Nagar Panchayat as per provision of Section 23 ( 1) Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 for the area within its jurisdiction . 

A Copy of plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open for inspection by public in 
working days at the office of Bhiwapur Nagar Panchayat as required under Section 23 (2 ) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . Suggestions and Objections if any which should be communicated within 60 (Sixty ) days from the date of 
publication of intention in Maharashtra GovernmentGazette shall be considered by Bhiwapur Nagar Panchayat as required by 
Section 23 ( 1 ) of the said Act . 


Bhiwapur : 
Dated the 25th May 2018 . 


( Illegible), 

President, 
Bhiwapur Nagar Panchayat, 

Bhiwapur. 


ना .- एक - अ - १-( १५६८ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ७-१३, २०१८/ ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


३४ 


बुधवार , मे ३० , २०१८/ ज्येष्ठ ९ , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु .) , म. शा . रा ., अ . क्र . १११ . 


___ आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्रमांक मनपाना- नरवि - ४०६ -२०१८ . 


नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन अधिसूचना , 
नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६- २६४३ -प्र. क्र . ३०० ( अ)-९७- नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती 
दिनांक १ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस 
२४०० - १६२८ - सी . आर.- २०० - नवि-९ , दिनांक १०- ०९ - २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ -०९ - २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच 
शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०१- ८८५-प्र.क्र .- ७६- नवि -९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार 
प्रन्सासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित 
केलेले आहे . 


नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचेनागपूर महानगरपालिकेने ठरविले आहे . 


मौजा- नारी , खसरा क्र . ६४/ १- २ येथील विश्राम नगर ले - आऊट या अभिन्यासातील मॅटरनिटी होम करीता दर्शविलेली व मंजूर विकास योजना 
आराखड्यात मॅटरनिटी होम ( MH) म्हणून नामनिर्देशित असलेल्या ३५००.०० चौ . मी . जागेचे नामाभिधान बदलवून उक्त जागा “ खेळाचे मैदान " 
यास्तव आरक्षित करण्याबाबत नागपूर महानगरपालिकेच्या दिनांक २० - ११ - २०१७ रोजी भरलेल्या सर्वसाधारण सभेतील पारीत ठराव क्र . १४५ नुसार 
उक्त जागेचा वापर बदल करण्यास्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत प्रस्तावित केलेले आहे . 

नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्र . १४५ , दिनांक २०-११- २०१७ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ७- १३ , २०१८/ज्येष्ठ १७ - २३ , शके १९४० 


३ 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , श्री छत्रपती 
शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग, तिसरा माळा, महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर - ४४० ००१ या पत्त्यावर 
कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरिक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते 
की , ही सूचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती 
महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीसाठी 
सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक २५ मे २०१८ . 


विरेंद्र सिंह , 

आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११२ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of 

Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
No. NMC -TPD - 406- 2018. 

The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Section 31 ( 1) has been partially sanctioned by the Govt. vide 
Urban Development Department Notification No. TPS - 2496 - 2643 - CR - 300 (a ) - 97 -UD - 9 , Dt. 7th January 
2000 and came into force from 1st March 2000 . Excluded part of Development Plan has been 
sanctioned vide Government Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 -2000 -UD - 9 , Dt. 10th September 
2001 and came into force from Dt. 21st September 2001. Also Nagpur Municipal Corporation has been 
declared as the Planning Authority for Nagpur City except the areas covered under seven scheme vide 
Govt . Notification No . TPS -2401 - 855 -CR- 76 - UD - 9 , Dt. 27th February 2002. 

In the said Revised sanctioned Development Plan , theMunicipal Corporation is desirous of making 
somemodifications u / s 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as detailed below 

In the sanctioned Development Plan of Nagpur the land bearing Khasara No. 64 / 1 - 2 , of Mouza -Nari 
within Nagpur Municipal Corporation Limit, admeasuring 3500 sq .mt. (Approx .) is designated as 
‘Maternity Home . This land is necessary for Public use and Nagpur Municipal Corporation is 
desirous to acquire . Hence, as per Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 , Nagpur Municipal Corporation has decided to modify the land use for the land bearing Khasara . 
No . 64 / 1 - 2 , of Mouza -Nari admeasuring area 3500 sq .mt. 

The Nagpur Municipal Corporation has passed the resolution vide Resolution No . 145 , 
Dt. 20 - 11- 2017 to make the aforesaid modification . 

The part plan of Development Plan ofNagpur City showing the aforesaid modification are kept open 
at the office of the Town Planning Department ,Wing B & C , Third Floor , Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Administrative Building, Mahapalika Marg , Civil Line, Nagpur- 440 001, Nagpur Municipal Corporation , 
for inspection by public during office hours on all working days . The suggestions and objections which 
may be received to Municipal Corporation in respect of the said modification to the Development Plan 
within a period of one month from the date of publication of this notice , will be heard by the Municipal 
Commissioner before submitting the said modification proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur: 
Dated the 25th May 2018 . 


VIRENDRA SINGH , 

Commissioner , 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ७-१३, २०१८ / ज्येष्ठ १७-२३, शके १९४० 


३५ 


गुरूवार , मे ३१ , २०१८/ ज्येष्ठ १० , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११३ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २८( ४ ) अन्वये 

प्रारुप विकास योजनेतील फेरबदलाच्या यादीचे प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक वि . यो . कामठी - कलम - २८ ( ४ )- ४३२४ - २०१८ . 


ज्याअर्थी, कामठी नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेले ) तिच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ०२ , 
दिनांक ३- ६- २०१७ अन्वये तिच्या अधिकार कक्षेतील क्षेत्रासाठी प्रारुप विकास योजना, कामठी ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधिलेला) चे कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , नागपूर विभागीय पुरवणी भाग १ अ, दिनांक १३ ते १९ जुलै २०१७ रोजी पृष्ठ क्र . १३ व १४ वर प्रसिद्ध करून त्यावर जनतेकडून 
विहित ६० दिवसांचे कालावधीत सूचना/ हरकती मागविल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (२) अन्वये नियुक्त नियोजन समितीने प्राप्त आक्षेप/ सूचना वरील सुनावणी बाबतचा अहवाल उक्त 
अधिनियमाचे कलम २८ ( ३ ) अन्वये नियोजन प्राधिकरणास दिनांक २ - ४ - २०१८ रोजी सादर केलेला आहे ; 


त 


आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने ( नगर परिषद , कामठी, सर्वसाधारण सभा) विषय क्र . ०२ , दिनांक ११ -४- २०१८ अन्वये नियोजन 
समितीचे अहवालास उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) अन्वयेमंजुरी दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८(४ ) अन्वये नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप विकास योजनेत सुचविलेले बदल , उक्त प्रारुप 
विकास योजना शासनास सादर करण्यापुर्वी जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, कामठी नगर परिषद क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना उक्त बदलासह शासनास सादर करणेस्तव तयार करण्यात आलेली असून , सदर 
प्रारुप विकास योजनेत नियोजन प्राधिकरणाने सुचविलेले बदल दर्शविलेले असून सदर प्रारुप विकास योजना जनतेच्या अवलोकनार्थ याद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ७-१३ , २०१८ / ज्येष्ठ १७-२३, शके १९४० 


उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व अहवाल अवलोकनार्थ, शासन राजपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस ( ३० ) दिवसाचे 
कालावधीकरीता मुख्याधिकारी, नगर परिषद , कामठी व सहाय्यक संचालक , नगर रचना, शाखा कार्यालय , प्रशासकीय इमारत क्र . १, दुसरा माळा , 
सिव्हिल लाईन्स , नागपूर येथे कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील . 


chlhof : 
facich 39 À 209C . 


( 379 | ), 

3782 &T, 
नगर परिषद , कामठी . 


HTT 9- 34 (37841 .) (F1. fq . g .), H . 91. PT., 37. 58 . 998 . 


BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 


Publication of list ofmodifications in Draft Development Plan of Kamptee , U /s . 28 ( 4) of 

Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 


No. D . P . Kamptee -Sect. 28 ( 4 )-4324 -2018 . — 


Whereas , Kamptee Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Planning Authority") under its General 
Body Resolution No. 02 , dated 3 -6 -2017 has published the Draft Development Plan ofKamptee (Second Revised) for 
the area within its Jurisdiction ,under sub section ( 1) Section 26 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act") which has appeared in Maharashtra GovernmentGazette , Nagpur Division 
Supplement Part - 1A , dated 13 - 19 July 2017 on Page No. 13 & 14 for inviting objections /suggestions from the general 
public within the period of 60 days ; 


And whereas, the Planning Committee Constituted under Section 28 ( 2) of the said Act has given hearing on the 
objections & suggestions so received and submitted its report to the Planning Authority on dated 2 -4 -2018 ; 


And whereas, the Planning Authority, i.e . Municipal Council, Kamptee vide Resolution Subject No. 02 , 
dated 11 - 4 - 2018 has approved the report under Section 28 ( 4 ) submitted by Planning Committee under 
Section 28 ( 3) of the said Act.; 


And whereas, it is necessary to publish the list ofmodifications for changes made in Draft Development Plan for 
information to the public under sub -section ( 4 ) of Section 28 of the said Act,before such submission to the Government. 


Now , therefore, this notice is hereby published to inform that said Draft Development Plan ofKamptee Municipal 
Council area is ready for submission to the State Government for sanction . The list ofmodification is published 
for inspection to the public in the office of, The Chief Officer, Municipal Council ,Kamptee and Assistant Director of Town 
Planning, Branch Office , Administrative Building No. 1 , Second Floor, Civil Lines , Nagpur for the period of thirty ( 30 ) 
days from the notice published in Government Gazette during office hours on all working days . 


Kamptee : 
Dated the 29th May 2018 . 


( illegible ), 

President, 
MunicipalCouncil,Kamptee . 


771.-305 - 31-7 (94 & C ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ७- १३ , २०१८ / ज्येष्ठ १७-२३ , शके १९४० 


३५ ( २ ) 


गुरूवार , मे ३१ , २०१८ / ज्येष्ठ १० , शके १९४० 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११५ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल , २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस -२३१८- २६-प्र.क्र . ६६- नवि-९-२०१८. 

ज्याअर्थी, गोंदिया शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१ ) अन्वये नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्र . टिपीएस - २३११- २१८६- सीआर २४९( बी ) 
२०११ - नवि -९ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये भागशः मंजूर झालेली असून सदर विकास योजना दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली 
आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना, शासन नगर विकास अधिसूचना क्र . टिपीएस- २३१३ - ३७८ - प्र .क्र . १६०- २०१३ - नवि-९ , दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१३ मंजूर झाली आहे . ( यापुढे उक्त “ विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे कुडवा, येथील गट क्र . ७०८ , ७१२ क्षेत्र ०.८८ हेक्टर , आरक्षण क्र . एन - ४९ “ प्राथमिक शाळा ” मध्ये 
समाविष्ट आहे . (यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, गोंदिया नगर पालिका , गोंदिया यांनी उक्त जागेच्या संदर्भात नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे 
संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १७, दिनांक ५ जुलै २०१२ नुसार उक्त आरक्षणापैकी उत्तरेकडील अग्निशमन केंद्रासाठी 
० . ४० हेक्टर आणि दक्षिणेकडील “ बगीचा ” करिता ०.४८ हेक्टर दर्शविण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम ( १ ) 
मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे. ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदल 
मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ४ एप्रिल २०१२ ची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ७-१३ , २०१८/ ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदलाच्या सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोदींचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे कुडवा , येथील गट क्र . ७०८ , ७१२, आरक्षण एन - ४९ “ प्राथमिक शाळा " क्षेत्र ० .८८ हेक्टर या जागेपैकी नकाशात दर्शविल्यानुसार 
उत्तरेकडील ०. ४० हेक्टर “ अग्निशमन केंद्र " आरक्षण एन- ४९ - अ व दक्षिणेकडील ० .४८ हेक्टर क्षेत्र “ बगीचा " आरक्षण एन - ४९ - ब साठी आरक्षीत 
करणेत येत आहे . 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थमुख्याधिकारी, गोंदिया नगरपालिका, गोंदिया यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११६ . 


URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai-400 032 , Dated 19th April, 2018 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No . TPS- 2318- 26- C . R. 66- UD - 9- 2018. 


Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 2311-2186 - CR -249 (B ) 
2011 -UD -9 , dated 4th April 2012 has partly sanctioned the Second Development Plan for the Gondia City which came 
into force with effect from the 15thMay 2012 and excluded part of the Revised Development Plan has been sactioned by 
the Government vide Urban Development Department s Notification No . TPS. 2313 - 378 -CR - 160 - 2013 -UD - 9 , dated the 
30th August 2013 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") ; 


And whereas , inthe said Development Plantheland bearing Gut Nos. 708, 712 admeasuring 0. 88 hectare of 
Mouze Kudwa is reserved for site No. N -49 “ Primary School” (hereinafter referred to as "the said Reservation ") ; 


And whereas , the Gondia Municipal Council, being the Planning Authority in respect of the said land (hereinafter 
referred to as “ the said Planning Authority " ) vide its Resolution No. 17 , dated the 5 th July 2012 has resolved that part 
area of the said reservation admeasuring about 0 . 40 hectare of Northern side is proposed to be reserved as " Fire 
Brigade Center” and area admeasuring about 0 .48 hectare of Southern side is proposed to be reserved as “Garden " and 
after following the procedure laid down in the provision of sub - section (1) of Section 37 ofthe said Act and submitted to 
the Government for its sanction a modification proposal (hereinafter referred to as “ the said Modification ") ; 


And whereas, aftermaking necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , 
Pune the Government is of the opinion that the said Modification should be sanctioned ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Governmenthereby sanctions the proposed Modification subject to certain conditions and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated the 4th April 2012 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून ७-१३ , २०१८/ ज्येष्ठ १७- २३ , शके १९४० 


" In the Schedule ofModifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan the follow 
ing new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


Out of the land bearing Gut Nos . 708 , 712 admeasuring 0 .88 hectare of Mouze Kudwa and reserved as site No . 
N -49 “ Primary School” land area admeasuring about 0 .40 hectare from the Northern side is reserved as “ Fire Brigade 
Center" as site No . 49- A and area admeasuring about 0 .48 hectare from the Southern side is reserved as “Garden" as 
site No. 49- B as shown on the Plan ”. 


A copy of the Notification along with the part of the aforesaid sanctioned modification shall be available for 
inspection of the generalpublic in the office of the Chief Officer, Gondia Municipal Council , Gondia during office hours on 
all working days . 


This Notification shall also be available on the Government web site at www .maharashtra . gov. in . (myd a f447 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STA 
TIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


